आदिम जमाती करिता बहुउद्देशीय संकुल 
(झिंगानुर, ता.सिरोंचा, जि. गडचिरोली) 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र :- आदिम-२०२२/प्र.क्र.३१/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३.०५.२०२२ 


संदर्भ :- १ आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आजसं-२०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक, दि.०२/०२/२०२१, 
दि.२४/०३/२०२१,दि.१८.०६.२०२१. 
2) मा.सचिव, (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.३०/१२/२०२१ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.०४.०२.२०२२. 
३) शासन परिपत्रक,नियोजन विभाग क्र. ससमा २०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६२, दि. ११/०६/२०२१. 


ज्ञापन :- 

राज्यातील आदिम जमाती (कातकरी,कोळाम,माडिया गोंड) यांचे आरोग्य,शिक्षण,निवास, 
उपजिविका इ. करिता जवळपास २०,००० कुटुंबाकरिता एक बहुउद्देशीय संकुल स्थापित करण्याचा निर्णय 
संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. सदर अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
सा.बां. (आदिवासी) विभाग ठाणे, नाशिक, अमरावती व चंद्रपूर या विभागातील कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी सचिव (आ.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.३०/१२/२०२१ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत आदिम 
जमाती करिता बहुउद्देशीय संकुल (झिंगानुर ,ता.सिरोंचा, जि. गडचिरोली) येथील बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
२. मुख्य अभियंता (बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष) यांनी आदिम जमाती करिता बहुउद्देशीय संकुल 
(झिंगानुर, ता.सिरोंचा, जि. गडचिरोली) येथील प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी करुन सदर अंदाजपत्रकास 
मंजूरी दिलेली आहे. सदर अदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 

आदिम जमाती करिता बहुउद्देशीय संकुल (झिंगानुर ,ता.सिरोंचा,जि.गडचिरोली) येथील 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाची आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाद्वारे तांत्रिक 
तपासणी करण्यात आली असुन त्यांनी परिगणित केल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधिन राहुन 
रू.१४,९९,२१,६१२/- (अक्षरी रू. चौदा कोटी नव्याण्णव लक्ष एकवीस हजार Wel बारा रूपये फक्त) 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

अटी 

ओ) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 
ब) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार करूनच 
काम हाती घ्यावे. तसेच जागेचा आराखडा तयार करुनच त्यानुसार अंतर्गत रस्ते/जोडरस्ते, सी.सी.ड्रेन, 
माती परीक्षण, अग्निशमन, फर्निचर व रेन वॉटर हार्व्हेस्टींग तसेच इतर बाबींचे अंदाजपत्रके तयार करावे. 
क) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 


ड) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्रधिकाऱ्यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी व याबाबी 
विस्तृत अंदाजपत्रकात समाविष्ट कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२२/प्र.क्र.३१/का-१९ 


इ) अंदाजपत्रकात एकूण बांधकाम किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तृत अंदाजपत्रकास 
तांत्रिक मान्यता देणे आदि बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय आवश्‍यक GST ची तरतूद जोडण्यात 
यावी. तथापि, केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अनुषंगाने ज्ञापन, शासन निर्णय, 
परिपत्रक, सूचना इत्यादी आधारे कार्यवाही करावी. 

२. वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची कामनिहाय व बाबनिहाय तरतूदी सोबत 
जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रांमध्ये (३७०501॥8101 Sheet) Het दर्शविण्यात आल्या आहेत. 


३. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या नवीन आदिम जमाती बहुउद्देशीय संकुल बांधकामाकरिता 
निधी प्राप्त झाल्यानंतर बांधकामाची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन सदर कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात 
यावीत. बांधकामासाठी विलंब अथवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर बांधकाम 
प्रगतीपथावर असताना संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) यांनी बांधकामस्थळी 
भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल मुख्य अभियंता, बांधकाम 
व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय यांच्यामार्फत शासनास वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. सदर बांधकामाचा दर्जा 
निकृष्ट राहिल्यास अथवा सदर बांधकामाबाबत भविष्यात काही तक्रारी उद्भवल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) यांची राहील. 


४. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८, विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक 
१ नियम क्र.१३४ मधील तरतदीनुसार तसेच शासन परिपत्रक नियोजन विभाग क्र. ससमा २०१०/ प्र.क्र.४८ 
(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 

५. आदिमजमाती करिता बहुउद्देशीय संकुल (झिंगानुर ,ता.सिरोंचा, जि. गडचिरोली) येथील कामासाठी येणारा 
खर्च आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्य लेखाशीर्ष मागणी क्र.टी-५, SENS 2224, अनुसूचित जाती, जमाती, 
व इतर मागासवर्गाचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- ०१ - अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६- 
जनजातीक्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (४९) आदिम जमातीचे विकासासाठी केंद्रीय 
क्षेत्र योजना, ३१ - सहाय्यक अनुदाने (२२२५ ७ ८८५),वेतनेत्तर या लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकावा व उपलब्ध 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

६. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१३१६०२०८६९२४ असा आहे. हा Heal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


aia Digitally signed by Prakash Vijay Waje 
Prakash Vijay DN ON rk ey Wale C= = 
Waje DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.05.13 16:06:31 +05'30" 
(प्रकाश वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२२/प्र.क्र.३१/का-१९ 


४) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर 

७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी 

१०) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) मंडळ, नागपूर 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी विकास) विभाग, चंद्रपूर 
१२) कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३) निवड नस्ती (का.१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


हत 
ह | | PROPOSED CONSTRUCTION OF AADIVASI NIRMITI, KRUSHI KAUSHALYA 
| KENDRA, MUTIPURPOSE HALL FOR PARTICULAR VULNERABLE TRIBAL 
GROUPS [ KATKARI TRIBAL COMMUNITY JAT ZINGANUR, TQ - SIRONCHA, 
८ DIST. - GADCHIROLI 


Electrification - External & Internal 
Including transformer, MSEB charges, street lights etc 6% on A Po 
2 ₹ 8,807,714.39 
-*215,413,500.19 


| | t Supply & Sanitation 8% on A 
‘Total (C = A+B} <<<} © 2125;509,930.09 


E) i र 


|) _—_ [Add 10% for Tribal /Hilly Areas On C (Included in Rate Analysis) | 2000 
Add for 4% contingencies Charges On C 2 5,020,397.20 


Add 0.5% for insurance charges On C ₹ 627,549.65 
Add 1.5% for quality control & testing charges On C ₹ 0.00 


FE eee रत” > 


Add for GST @12% on total construction cost On C 2 15,061,191.61 


Add for PMC Charges 2.5% with 18% GST | 2 3,702,542.94 
Lae 2 es नळ! eae as 
a ee oe ie __ Grand Total (C+) 


P.W.( Tribal) Sub Division 


कनी ae 
Executive Engineer Superitending Engineer 


P.W.( Tribal) Division, P.W.( Tribal) circle 
Chandrapur Nagpur 


me Prakash mee 
“” : श्री या यू 
Vijay Waje Date: 2022.05.13 16:06:51 +05'30' 
दवयांधकाऱस टय्यदस्थ्यपन Ba, 
आदिवासी विकास विभाग, | 
मंत्रालय, मुंबई - woo ०३२. | 


1 


Digitally signed by Prakash Vijay Waje 


